THAI धोरण अंतर्गत वस््रोद्योग घटकांना स्व- 
अर्थसहाय्यीत प्रकल्पांना भांडवली अनुदान वितरीत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: धोरण-२०२४/प्र.क्र.५६/टेक्स-५ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २७ सप्टेंबर, २०२४ 
वाचा :- 

१) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. धोरण-२०१२/प्र.क्र.२५७/टेक्स-२, 

दि. २१ फेब्रुवारी, २०१४ 
2) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रो्योग विभाग, क्र. धोरण-२०१५/प्र.क्र.३६४/टेक्स-५, 

दि. १८/०४/२०१६ 
३) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रो्योग विभाग, क्र. धोरण-२०१९/प्र.क्र.०१/टेक्स-५, 

दि. १६/०१/२०१९ 
४ वित्त विभाग, परीपत्रक, क्र.अर्थसं २०१५/प्र.क्र.८५/अर्थ-३, दि.१७/४/२०१५ 
५) शासन परीपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक संकिर्ण -२०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रश्ा-५, दि.१० मे, २०१६ 
६) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०१/टेक्स-५, 

दि. ०४ डिसेंबर, २०१९ 
७ शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.9७६/टेक्स-५, 

दि. २३ फेब्रुवारी, २०२४ 
८) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.१७५ब/टेक्स-५, 
दि. २२ मार्च, २०२४ 

९) वित्त विभाग, शासन परीपत्रक, क्रमांक- अर्थसं -२०२४/प्र.क्र.३२/अर्थ-३, दि. ०१/०४/२०२४ 
१०) वित्त विभाग, शासन परीपत्रक, क्रमांक- अर्थसं -२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, दि. २५/०७/२०२४ 


प्रस्तावना :- 
वरील संदर्भीय अ.क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्याच्या नवीन वस्त्रोद्योग धोरणांतर्गत 
स्व-अर्थसहायित प्रकल्पांना भांडवली अनुदान देण्याची योजना सुरू करण्यात आली आहे. सदर योजने 
अंतर्गत या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्टामधील स्व-अर्थसहायित वस्त्रोद्योग घटकांना 
भांडवली अनुदान वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
राज्याच्या वस्त्रोद्योग धोरणांतर्गत वस्त्रोद्योग घटकांच्या स्व-अर्थसहायित प्रकल्पांना भांडवली अनुदान या 
योजनेखाली सचिव (वस्रोद्योग) यांच्या अध्यक्षतेखाळी गठीत समितीच्या बैठकीत मंजुर करण्यात आलेल्या 
प्रकल्पांना सन २०२४-२५ मध्ये उपलब्ध तरतूदीतून या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्टामधील 
विवरणपत्रानुसार वस्रोद्योग घटकांना एकूण रू.२०,००,००,०००/- (अक्षरी रुपये वीस कोटी फक्त) इतकी रक्‍कम 


मंजूर करुन वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः धोरण-२०२४/प्र.क्र.५ ६/टेक्स-५ 
२. सदरहू वस्रोद्योग घटकास वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेली रक्‍कम योजनेच्या दिशानिर्देशानुसार 
या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या बँकांच्या खात्यावर N.EF.T/RA.GS. द्वारे वितरीत 
करण्यात यावी. वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेली व्याज सवलतीची रक्कम संबंधित बँकेने या शासन 
निर्णयासोबतच्या परिशिष्टामधील त्यांच्याशी संबंधित वस्त्रोद्योग घटकाच्या कर्ज खात्यात जमा करुन त्याबाबतचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास वेबसाइटवर ऑनलाईन सादर करावे. 
३. वरील प्रमाणे मंजूर करण्यात आलेल्या अर्थसहाय्याची रक्‍कम संबधित doe वितरीत करण्याकरीता 
श्री.सु.पु.पांगारकर, कार्यासन अधिकारी (रोखशाखा), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच श्री. श्रीकृष्ण पवार, उपसचिव 
(वस्रोद्योग, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, (/०००९) यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी या आदेशाद्वारे मंजूर करण्यात आलेल्या अर्थसहाय्याची रक्‍कम अधिदान व 
लेखा अधिकारी कार्यालय, मुंबई येथून आहरीत करुन ती सोबतच्या परिशिष्टात नमुद केलेल्या बँकांना वितरीत 
करण्याची कार्यवाही करावी. 
४. यावर होणारा खर्च " मागणी क्रमांक व्ही-२, २८५१ ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, ११०, संमिश्र ग्रामोद्योग व 
लघुद्योग आणि सहकारी संस्था (०२) (७८) राज्य वस्रोद्योग धोरण २०११-१७ अंतर्गत वस्रोद्योग प्रकल्पांना व्याज 
अनुदाना ऐवजी भांडवली अनुदान (कार्यक्रम) (३३, अर्थसहाय्य) (२८५१ ६५५६)" या लेखाशिर्षाखाली सन २०२४- 
२५ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 
५. वित्त विभाग, शासन परीपत्रक, क्रमांक- अर्थसं -२०२४/प्र.क्र.३२/अर्थ-३, दि. ०१/०४/२०२४ तसेच वित्त 
विभाग, शासन परीपत्रक, क्रमांक- अर्थसं -२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, दि.२५/०७/२०२४ या परिपत्रकातील तसेच 
त्यासोबतच्या तपासणी सुचीतील लागू असलेल्या सर्व बाबींची सदर प्रकरणी पुर्तता होत आहे. 
६. वित्त विभाग शासन परिपत्रक, क्र. संकिर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा-५, दि.१०/०५/२०१६ च्या 
परिशिष्ट-अ मधील अ.क्र. १ ते ९ संदर्भातील तपासणी सुची मधील याप्रकरणी लागु असलेल्या मुह्यांची पुर्तता 
होत आहे. सदर परीपत्रकानुसार परिशिष्ट-अ Helles अ.क्र.१ ते ९ संदर्भातील माहीती खालील प्रमाणे आहे. 

१) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार वित्त विभाग परीपत्रक क्र. अर्थसं २०१५/प्र.क्र.८५/अर्थ-३, 

दि.२५/०७/२०२४ अन्वये ३३, अर्थसहाय्य या बाबीखालील खर्च करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त 
झाले असून सदर परीपत्रकातील तपासणी सूचीप्रमाणे सर्व बाबींची सदर प्रकरणी पुर्तता होत आहे. 


२) मंजूर निधी :- " मागणी क्रमांक व्ही-२, २८५१ - ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, ११०, संमिश्र ग्रामोद्योग व 
लघुद्योग आणि सहकारी संस्था (०२) (७८) राज्य वस्रोद्योग धोरण २०११-१७ अंतर्गत स्व- 
अर्थसहायित प्रकल्पांना भांडवळी अनुदान (कार्यक्रम) (३३, अर्थसहाय्य) (२८५१ ६५६५" या 


झासन निर्णय क्रमांकः धोरण-२०२४/प्र.क्र.५६/टेक्स-५ 


७. 


लेखाशिर्षाखाली सुधारीत अंदाज सन २०२४-२५ मध्ये या योजनेखाली रू.५०००.०० लाख इतका 
निधी अर्थसंकल्पित आहे. या निधीमधून प्रस्तुत शासन निर्णयाअन्वये रु.२०,००,००,०००/- (अक्षरी 
रुपये वीस कोटी फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 

मागील ३ महिन्यापूर्वी दिलेल्या अनुदानापैकी ७५% किंवा अधिक निधी खर्च झाला आहे या 
योजनेखाली सन २०२४-२५ मध्ये वित्त विभागाने यापुर्वी खर्च करण्याची परवानगी दिली आहे. 
सदर निधी पुर्ण खर्च करण्यात आला आहे. तसेच यापुर्वी खर्चास परवाणगी दिलेला सर्व निधी खर्च 
करण्यात आलेला आहे. 

ज्या लेखाशीर्षाखाली अनुदान वितरीत करण्यात येत आहे. त्या लेखाशिर्षाअंतर्गत १ वर्षापुर्वीचे 
संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही:- या योजनेखाली १ वर्ष जुने सक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देताना त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही किंवा येणे 
रक्‍कम समायोजित करण्यात आली आहे:- या योजनेखाली स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान 
देण्यात येत नसल्याने सदर बाब या प्रकरणी लागू होत नाही. 

वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक सादर करतांना यादीसह व शक्‍यतो आधार क्रमांकासह सादर करावे 
लागू : या योजनेखाली वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक देण्यात येत नसल्याने सदर बाब या प्रकरणी 
लागू नाही. 

बांधकाम विषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देतांना सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता घेतल्याचा 
उल्लेख आदेशात असावा:- या योजनेखाली बांधकाम विषयक प्रस्ताव नसल्याने सदर बाब या 
प्रकरणी लागू होत नाही. 


८) अधिनस्त कार्यालयांना खरेदी करण्यासाठी प्राधिकृत करण्याचा शासन निर्णय निर्गमीत करण्यापूर्वी 


अशा खरेदीसाठी रीतसर प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश काढावेत या योजनेखाली अधिनस्त 
कार्यालयांना खरेदी विषयक प्रस्ताव नसल्याने सदर बाब या प्रकरणी लागू होत नाही. 

खरेदी विषयक प्रक्रीया अद्यावत संबंधीत शासन आदेशानुसार करावी व तसा उल्लेख प्रशासकीय 
मान्यतेत असावा:- या योजनेखाली खरेदी विषयक प्रस्ताव नसल्याने सदर बाब या प्रकरणी लागू 
नाही. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन परीपत्रक, क्रमांक- अर्थसं २०२४/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, 


दि.२५/०७/२०२४ अन्वये दिलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९२७१८३१२८५३०२ असा आहे. हा आदेठा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRAMOD GANPATRAO PAWAR 
ण OVERNMENT OF MAHARA‘ .८000 
P R A M O D ND TEXTILES DEPARTMEN 
2. {f963775f8ead7f10c7f6fad: 
0९ 
GANPATRAO PAWAR : 
D 


’AMOD GANPATRAO PAWAR: 


(प्रमोद पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री (वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचि व, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२. सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
३. आयुक्‍त (वस्त्रोद्योग), वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, नागपूर. 


झासन निर्णय क्रमांकः धोरण-२०२४/प्र.क्र.५६/टेक्स-५ 


४. महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर 
५. महालेखापाल, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

८. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४३१), मंत्रालय, मुंबई(ई-मेलद्वारे) 

९. वित्त विभाग (व्यय-२), मंत्रालय, मुंबई (ई-मेलद्वारे) 

qo, उप सचिव (वस्त्रोद्योग, स.प. व व.वि., मंत्रालय, मुंबई 

११. अवर सचिव (१७-स), स.प. व व.वि., मंत्रालय, मुंबई 

१२. कार्यासन अधिकारी VIM) (३ प्रती), स.प. व व.वि., मंत्रालय, मुंबई 
१३. परिशिष्टामधीळ बँका (टफ सेल) (ई-मेल व्दारे). 

१४. निवड नस्ती,टेक्स-५ 


झासन निर्णय क्रमांकः धोरण-२०२४/प्र.क्र.५६/टेक्स-५ 


दि.२७ सप्टेंबर, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णया सोबतचे "परिशिष्ट" 


स्व-अर्थ सहायित प्रकल्पांना भांडवली अनुदान या योजनेंतर्गत मंजुर प्रस्ताव 


sr. UID Unit Name Claim Amount in Rs. Lakh Scheme Bank 
no. Year Name 
229.44 
(या घटकास मंजुर रू.३०३.१३ लाख , 
अनुदानापैकी दि.२३.०२.२०२४ रोजीच्या शा. प 
Indo Count नि. अन्वये रू.८१.५८ लाख इतका निधी Bank of 
। वितरीत करण्यात आला आहे. या शा.नि.अन्वये India 
Industries उर्वरित रू.२२१.५५ लाख निधी वितरीत Roe 
| . | SF/2022/9 003% Pvt. Ltd. २०२१ करण्यात येत आहे.) १७ 
Total 229.44 
१२.६१ 
(या घटकास मंजुर ४५.४४ लाख अनुदानापैकी Union 
Vaishnavi दि.२२.०३.२०२४ रोजीच्या शा. नि. अन्वये Bank of 
रु.३२.८३ लाख इतका निधी वितरीत करण्यात ी 
Global ७. आला आहे. या शा.नि.अन्वये उर्वरित रु.१२.६१ Ronee India 
2. | 97२०२३/१००४७ Ltd. २०२० लाख निधी वितरीत करण्यात येत आहे.) 23 
Total १२.६१ 
३९.६३ wey 
२०१७ न १७ 
38.83 2099- 
२०१८ १७ 
38.63 २०११- | 
Union 
2098 १७ 
Bank of 
३९.६३ २०११- | 
India 
२०२० १७ 
38.83 2099- 
२०२१ १७ 
Siyaram Silk 38.83 2099- 
३. | SF/2022/900349 Mills २०२२ १७ 
Total 2319.92 
१४.६९ २०११- 
२०१७ | १७ 
१४.६९ २०११- | 
Union 
२०१८ १७ 
Bank of 
१४:६९ २०११- 
India 
Binayak Tex | 2020 १७ 
processors १४.६९ २०११- 
४. | SF/2023/90030 Pvt Ltd २०२१ १७ 


५८.७६ 


झासन निर्णय क्रमांकः धोरण-२०२४/प्र.क्र.५६/टेक्स-५ 


Total 
Binayak Tex Union 
processors २०१८- Bank of 
१४४.४७ | 
५. | 95॥/२०२३/१००३१ Pvt Ltd २०२२ 23 India 
Total १४४.४७ 
Valiant Glass ८५.५६ २०१८- Canara 
६. | SF/2023/90023 | Works Pvt Ltd | 2022 23 Bank 
Total ८५.५६ 
२०११- 
२०१७ aah १७ 
७.११ २०११- 
२०१८ १७ 
७.११ २०११- 
२०१९ १७ 
७.११ 2099- Canara 
२०२० १७ Bank 
७.११ २०११- 
२१२१ १७ 
७.११ २०११- 
२०२२ १७ 
Valiant Glass ७.११ २०११- 
७. | SF/2023/90022 | Works Pvt Ltd | २०२३ १७ 
Total ४९.७७ 
१३८.१३ २०११- 
८. | SF/2098/40084 2094 q9 
१३८.१३ २०११- 
२०१६ १७ 
13043 2099- 
२०१७ १७ 
१२३८-१३ २०११- र 
२०१८ १७ ; 
Mahindra 
136.93 2099- Bank 
2098 १७ 
936293 2099- 
२०२० १७ 
८८.२७ २०११- 
(या घटकास 2029 च्या क्लेमसाठी मंजुर १७ 
[[त. २०२१ येत आहे.) 


झासन निर्णय क्रमांकः धोरण-२०२४/प्र.क्र.५६/टेक्स-५ 


Total 8919.04 
६.२१ २०१८- 
२०१८ 23 
Vinita ६.२१ २०१८- ICICI 
Synthetic २०१९ 23 Bank 
Indus4tries ८.२८ २०१८- 
९. | SF/2022/90038 pvt? Itd. २०२० 23 
Total २०.७० 
Wintry ९.९७ २०११- 
Engineering | २०१७ १७ Bank of 
and ९.९७ २०११- Baroda 
f SF/2023/90020 | Chemicals 2020 q9 
Total १९.९४ 
Wintry ८४.१२ 
Engineering Bank of 
and २०१८- Baroda 
i SF/2023/90029 | Chemicals २०२१ 23 
Total ८४.१२ 
Wintry 439.8 
02 Banat 
Chemicals pvt २०१८- गम 
१२ | SF/2023/90028 Itd २०२२ 23 
Total १४७.६९ 
Grand Total 000,00 
BANK DETAILS 


Unit Name Bank Name 


Account Number 


IFSC Code 


Indo Count 
Industries Pvt. Ltd. 


Union Bank of India 


३७८९०१०१००३६९८८ 


(18॥१०५८०२१० 


Unit Name Bank Name 


Account Number 


IFSC Code 


Vaishnavi Global 
Pvt. Ltd. 


Union Bank of India 


3998 040¥0000934 


UBINC444283 


झासन निर्णय क्रमांकः धोरण-२०२४/प्र.क्र.५६/टेक्स-५ 


Unit Name Bank Name 


Account Number 


IFSC Code 


Union Bank of India 
Siyaram Silk Mills 


५६०१०१०००११४३३८ 


(18॥१०५४९५८५८४ 


QUnit Name Bank Name 


Account Number 


Union Bank of India 


Binayak Tex 
processors Pvt Ltd 


319§ 09099092989 


IFSC Code 
UBIN©43 99089 


Unit Name Bank Name 


Account Number 


IFSC Code 


Valiant Glass Canara: Bank 


Works Pvt Ltd 


०२१४२०१०१०४७६ 


0७8०००५५०५ 


Unit Name Bank Name 


Account Number 


Kotak Mahindra 
Linen Art Pvt. Ltd. | Bank 


४२११८६१७२३ 


IFSC Code 
KKBKoO00 938 


Bank Name 


Unit Name 


Account Number 


ICICI Bank 


Vinita Synthetic 


Industries pvt Itd. 


१२२२०५०००५९० 


IFSC Code 
ICIS 0009222 


Unit Name Bank Name 


Account Number 


Wintry Bank of Baroda 
Engineering and 


Chemicals 


(७५९१०४००००००१८ 


IFSC Code 
BARBoVJEXCE 


